अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या 
अधिपत्याखालील रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव व पाटबंधारे 
बांधकाम उपविभाग, कोलाड तसेच रायगड लघु पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.३ कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील एकूण ५१ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते 
दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०२३/(प्र.क्र.१५५/२३)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ ऑक्टोबर, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक -मुदवा-२०२३ /(प्र.क्र.२२/२३)/खारभूमी, दिनांक 
0§.08.2023. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयाचे क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ-५(१)/२८१८/सन २०२३, दिनांक २१.०८.२०२३ रोजीचे पत्र 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाली रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ व पाटबंधारे 
बांधकाम उपविभाग, कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदे आणि रायगड लघु 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १५ पदे असे एकूण ५१ पदांना 
संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ०६.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक 
३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर ५१ पदांना दिनांक ३१.०८.२०२३ च्या 
पुढे मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ 
येथील दिनांक ३१.०८.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील रायगड पाटबंधारे विभाग, 

कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ व 
पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ व रायगड लघु 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १५ अज्ञा एकूण ५१ पदांना 
सोबतच्या परिशिष्ट "अ" येथे दर्शविल्याप्रमाणे पुढील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 09.08.2023 ते दिनांक 
२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर सुधारित 

आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/(प्र.क्र.१५५/२३)/खारभूमी 


२. वरील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-३ लेखाशीर्ष २७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे, ८०-सर्वसाधारण, (००१) संचालन व प्रशासन, (०४) परिरक्षण आस्थापना (०४)(०५) अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य)(२७०१ ४१९९)" या लेखाशिर्षाखाली टाकून तो सन २०२३-२४ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हाझासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ नुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१००६१२२८०९७९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 
V A RS H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b200b2df2a6c4331b4a626db8cf6d32f7b30a2c 


S A N D E E Pp 5514afe21882df5 1 ab8cdaad2, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F53333 
4F260EDEE79F096333766DAB604E021, cn=VARSHA 
सहपत्र :- परिशिष्ट "अ " BHAGAT SANDEEP BHAGAT 
Date: 2023.10.06 12:31:31 +05'30' 
(वर्षा भगत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

अवर सचिव (आ. पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 

कार्यासने, अर्थ-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/(प्र.क्र.१५५/२३)/खारभूमी 


परिशिष्ट - "अ' 
(शासन निर्णय क्र मुदवा-२०२३/प्र.क्र.१५५/खारभूमी, दि. ५ ऑक्टोबर, २०२३ चे सहपत्र) 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नांव 


पदनाम 


पदसंख्या 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(१) 


रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 


अंतर्गत पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, 


कोलाड 


१) उप अभियंता 


१ 


२ कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता 


8 


3) वरिष्ठ लिपिक 


q 


४ कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक 


4) अनुरेखक 


-O 


६) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


७ वाहन चालक 


८) शिपाई 


९) चौकीदार 


एकूण 


(२) 


रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, 
माणगाव 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता 


३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४ वरिष्ठ लिपिक 


५) कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक 


) 
६) अनुरेखक 
७ वाहन चालक 


८) शिपाई 


९) चौकीदार 


एकूण 


(३) 


रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ 


कोलाड 


१) उप अभियंता 


-O 


2) कनिष्ठ अभियंता/झाखा भियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४ वरिष्ठ लिपिक 


Cc 


६) अनुरेखक 


) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक 
) 
) 


(9) वाहन चालक 


८) शिपाई 


९) चौकीदार 


OO}; |] -0  -0। -0 |) 0 | KI] ce 


एकूण 


ae} 
ea 


एकूण (१) + (2) + (3) 


“oo 
pe) 


VARSHA SANDEEP 
BHAGAT 


(वर्षा भगत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


